शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. पकास-३४१७/प्र.क्र.४७/१७/तांशि- 9 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०७ एप्रिल, २०१८. 


पहा :- संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/ 
परिविक्षा/२०१७/२८७, दि. १०/०३/२०१७. 


शासन निर्णय:- 


शासकीय तंत्रनिकेतनामधीळल, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील शासकीय 
तंत्रनिकेतन,नाशिक (सद्या कार्यरत शासकीय तंत्रनिकेतन,पुणे) येथील संबंधित अधिव्याख्याता यांनी दोन वर्षांचा 
परिविक्षा कालावधी समाधानकारक रित्या पूर्ण केला आहे. त्यामुळे त्यांचा परिविक्षा कालावधी विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. 
६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची नियुक्ती पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात 


येत आहे. 
अ.क्र. | उमेदवाराचे नांव, पदनाम व | नियुक्तीचा हासन । कार्यभार धारण | परिविक्षा कालावधीत | परिविक्षा कालावधी | 
ज्या संस्थेत कार्यरत आहेत | निर्णय क्रमांक | केल्याचा दिनांक | उपभोगलेली रजा पूर्ण केल्याचा 
त्या संस्थेचे नांव दिनांक दिनांक 

| १. | ी २. ३. [1 ४. | 4, ६. 

7 श्रीमती नमिता विजय एससीटी- २१/११/२०११ निरंक २०/११/२०१३ 
गोंडाणे अधिव्याख्याता, SA | ६५११/(६९/११) / (म.पू) (A) 
डिझाईनिंग अँन्ड गारमेंट तांशि-७. 


मॅन्युफॅक्चरींग, शासकीय 
तंत्रनिकेतन, नाशिक 


दि. १८/११/२०११ 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४०७१७१४५०३६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत: 


Sudhir Jaya Shetty 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shet 
f Mahi 


ffbf1111d7, cn=S 


Date: 2018.04.07 17:16:02 +05'30 


(सुधीर जया शोट्टी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Higher And Technical Educati 


hi 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406eea05963bc456f1e1e8621e5917d 


INumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9fd7816002b4af0 


७ श्रीमती नमिता विजय गोंडाणे अधिव्याख्याता, Su डिझाईनिंग अँन्ड गारमेंट मॅन्युफॅक्वरींग, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
नाशिक (सद्या कार्यरत शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे) (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


प्रति, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे, 

३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १-, मुंबई, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 


६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


